पुस्तक खिडकी : अंक ३१ - २२ नानेबारी २०२२ 


ह्या दिवसापासून सूर्याची उत्तरेकडे वाटचाल सुरु होते. रात्री लहान होऊन दिवस मोठे होऊ लागतात. थंडी कमी 
होऊ लागते. पुस्तक खिडकीच्या आजच्या अंकातून येणार्‍या प्रकाशमान दिवसांचे, तेजाचे स्वागत करु या! 


पृथ्वीवरील सर्व... उर्जेचा स्त्रोत... 


सूर्य कोणाचा? ह्यावरुन 
कोंबडीचे पिल्ळ आणि कुत्र्याचे 
पिल्ळ या दोघांचे भांडण होते! 
ते दोघे भांडण कसे मोडवतात, 
आणि ते सोडवत असताना 
काय गमती घडतात ते ह्या मूळ 
रशियन पुस्तकातून वाचू या. 
वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक 
करा. 


भारताला खूप सूर्यप्रकाश 
मिळतो. त्याचा योग्य वापर केला 
तर इतर इंधने वापरण्याची गरज, डत 
आणि त्यामुळे होणारी पूजा —— 
पर्यावरणाची हानी कमी होऊ -- मनोभावे पूणा करत, 
शकते. लहान मोठे सर्वांनी 
आवडीने वाचावे असे हे पुस्तक 
आहे. ह्यात करण्यासारख्या अनेक 
छोट्या छोट्या कृती सुद्धा आहेत! 
वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक 
करा. 


त्याळा देव मानत... 


उगवता आणि मावळता सूर्य बघत म्हणायच्या ह्या 
दोन कविता ऐकू. कविता पाठ करून आम्हाला 
तुमचे रेकॉर्डिग पाठवणार ना? 


तुळा सूर्यनमस्कार 

घालता येतात का? 
एका वेळी किती 

घाळता येतील? 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/JidnyasakKids 


